प्रशासकीय मान्यता 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे 
शवविच्छेदन गृह इमारतीचे श्रेणीवर्धन अंतर्गत 
बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीए-२०१७/प्र.क्र.६२/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुगालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१८. 


वाचा: १) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.: संवैशिवसं/ 
MITA MATS श्रेणीवर्धन/जया-१७-२०११/प(आय)/१७, १६३८, 
दिनांक १३.०२.२०१७. 
२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: ससमा-२०१०/प्र.क्र.४(भाग-१)/ का- 
१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८. 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे शवविच्छेदन गृह इमारतीचे श्रेणीवर्धन 


अंतर्गत बांधकाम करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या स्थापत्य व विद्युतीकरणाच्या बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन तसेच नियोजन 
विभागाने उक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ११.६.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार येणाऱ्या एकूण रुपये ६,०९,०४,०००/- (अक्षरी 
रुपये सहा कोटी नऊ लक्ष चार हजार फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. 


बांधकामाचे नाव प्रस्तावित केळेळी | सार्वजनिक बांधकाम 
अंदाजित रक्‍कम विभागाने सहमती 
रुपये दर्शविलेली किंमत रुपये 


१) 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,कोल्हापूर ६,९१,४३,००० ६,०९,०४,००० 
येथील शावविच्छेदनगृहाचे श्रेणीवर्धन 
अंतर्गत इमारतीच्या बांधकाम करणे 


एकूण ६,९१,४३,००० ६,०९,०४,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०१७/प्र.क्र.६२/प्रशा-१ 


अटी व शर्ती :- 


काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. तसेच जागेची 
उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री संबंधित संस्था 
प्रमुखांनी करावी. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके व 
दरपत्रके करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

प्रस्तुत काम अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्‍त करावयाचे झाल्यास ५ टक्के सेंटेज चार्जेस 
मिळविण्यात यावेत. 

कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम (स्थापत्य/विद्युत) 
विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

सबंत संस्थेच्या अधिष्ठातांनी या विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक ७.२.२०१३ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


me) 
~ 


= 


xe 


& 


Co 
— 
~~ 


& 


२. सदर कामासाठी निधीची तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करु नये. निधीची 
तरतूद झाल्यानंतर सदर काम हे खाली नमूद केलेल्या लेखाशीषाअंतर्गत मंजूर तरतूदीतून 
करण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. Brame निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०१७/प्र.क्र.६२/प्रशा-१ 


(इमा-३) यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४३२/इमा-२, दिनांक १०.१०.२०१७ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७३११०५२००६९१३ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, ०560४6९॥॥॥॥७॥ Of 
i U Nn Maharashtra, ou=Medical Education 
d Drugs Departmen 


talCode=400032, Mahi ht 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 


Dahale sos" 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


me) 


महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला (Recapitulation Sheet सह) 
कार्यासन अधिकारी (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अकोला.(1609091॥8॥०॥ Sheet सह) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोला. 

निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१). 


Av AD 


OD SS 


S oc 
YS wae  '"-->« "> war  "-€  '"--< 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


